आशियाई विकास बॅक अर्थसहाय्य प्रकल्पाकरिता 
Project Management Unit निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.०२/एडीबी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्यात सुमारे तीन लाख कि.मी. इतक्या लांबीच्या रस्त्याचे विस्तृत जाळे पसरलेले 
असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुमारे ९० हजार कि.मी. इतक्या लांबीचे प्रमुख राज्यमार्ग, 
राज्यमार्ग व जिल्हामार्ग आहेत. सदर रस्ते व त्यावरील पूलांचे बांधकाम व सुधारणा करण्यासाठी 
जास्तीत जास्त निधीची आवश्‍यकता असून विविध स्त्रोतामधून निधी उपलब्ध करून घेणे आवश्‍यक 
आहे. 


केंद्र शासनाच्या अर्थ मंत्रालय (DEA) यांनी राज्यातील राज्यमार्गाची व प्रमुख जिल्हा मार्गाची 
सुधारणा करण्याकरिता पहिल्या टप्प्याकरीता ५०० दशलक्ष डॉलर (US $ ५०० Million Dollar) चे 
अर्थ सहाय्य आशियाई विकास बँकेकडून उपलब्ध करून घेण्याबाबत मान्यता दिली असल्याने सदर 
बाबत कार्यवाही करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेला प्रस्ताव सादर करण्याबाबतची प्रक्रिया या 
विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. हा शासनाचा एक महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून त्याची 
अंमलबजावणी उत्कृष्टपणे व परिणाम कारक करण्यासाठी सहाय्यक मुख्य अभियंता (बाहय 
सहाय्यीत प्रकल्प) म्हणून मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 
कार्यालयातील सहायक मुख्य अभियंत्यांच्या दोन पदांपैकी एक पद सहायक मुख्य अभियंता (बाहय 
सहाय्यीत प्रकल्प) म्हणून वर्ग करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील रस्ते व पुलांचे बांधकाम व सुधारणा करण्याकरिता अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून 
देण्याबाबत आशियाई विकास बँकेला प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून शासनाच्या या प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी उत्कृष्ट व परिणामकारकपणे करण्यासाठी मुख्य अभियंता व सह सचिव या पदाचे 
नामाभिधान बदळून मुख्य अभियंता व प्रकल्प संचालक (बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प) असे स्वतंत्र शासन 
निर्णयाद्वारे करण्यात येत आहे. मुख्य अभियंता तथा प्रकल्प संचालक (बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प) यांच्या 
कार्यालयासाठी सहाय्यक मुख्य अभियंता, (बाह्य सहाय्यीत प्रकल्प) Assistant Chief Engineer 
(Externally Aided Project) SUM मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
कार्यालयातील सहायक मुख्य अभियंत्यांच्या दोन पदांपैकी एक पद सहायक मुख्य अभियंता (बाह्य 
सहाय्यित प्रकल्प) म्हणून वर्ग करण्यास, तसेच मुख्य अभियंता तथा प्रकल्प संचालक (बाह्य सहाय्यित 
प्रकल्प) यांचे कार्यालयात निविदा विषयक कामकाज हाताळण्यासाठी आणि स्वीय सहायक पदी 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांचे कार्यालयातील अनुक्रमे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.०२/एडीबी 


श्री.मनोहर कांबळे (अधीक्षक पदी कार्यरत असलेले) व श्री. रामचंद्र किसन पालवे (लघुलेखक) यांची 
नियुक्‍ती करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून संकेतांक २०१९०११९१४४३०४७७१८ असा आहे. सदर आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash K Ingole 
p fa ka S h K DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3e67265689b1060d15b7956db930c838cb81 
| Nn O | e 8845016d02e4d9d24a7fe1f2309, cn=Prakash K Ingole 
Date: 2019.01.19 14:52:06 +05'30' 
(WHIT इंगोले ) 


मुख्य अभियंता तथा सह सचिव 


मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री (सा.बां) याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) याचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. अ.मु.स. (नियोजन), यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
. अ.मु.स. (वित्त), यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


१०.सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्राळय, मुंबई 

११.सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१२.सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 

१३.सर्व सह सचिव/उप सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक 
१४.सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ. 

१५.श्री.मनोहर कांबळे, अधीक्षक, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 


यांचे कार्यालय. 


१६.श्री. रामचंद्र किसन पालवे, लघुलेखक, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 


कोकण यांचे कार्यालय. 


१७.निवडनस्ती, एडीबी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


